महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५२)/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
हुतात्मा राजागुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३/आस्था-१/वि.बदली/२०१८/१२५, दि.२४.९.२०१८. 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३/आस्था-१/वि.बदळी/२०१८/१२५, दि.३१.१०.२०१८. 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या Hess ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (H.) (तां.) रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड पे रु.५,४००/- 
या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ मुख्याध्यापक, शा.तंत्र माध्यमिक शाळा/ 
निरीक्षक इत्यादी संवर्गातील सन २०१८ च्या विनंती बदल्या अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्या पदावर खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
क्र. असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
121) २ ३ 
| श्री. एस. एम. अंबाळकर, प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, ठाणे. 
औ.प्र.संस्था, जव्हार, जि. पालघर. (Raq जागी) 
२ श्रीमती माधुरी आर.पवार प्राचार्य, 
(श्रीमती माधुरी भामरे) औ. प्र. संस्था (मुलींची), 
उपप्राचार्य, प्र. व्य. प्रशि. पध्दती, द्वारा औ. नाशिक. 
प्र. संस्था, नागपूर. (Raq जागी) 
3 श्री. संदिप चिमणराव लोंढे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, होवगाव जि. उच्चस्तर औ.प्र. संस्था, औरंगाबाद. 
अहमदनगर. (Raq जागी) 
8 श्री. यु.डी. पालवे प्राचार्य, 
निरीक्षक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण औ. प्र. संस्था, शोवगाव 
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई. जि. अहमदनगर. 
(श्री.लोंढे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जागी) 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५२)/व्यशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
क्र. असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
हिती २ ३ 
५ श्रीमती वि. वा. राजगुरु मुख्याध्यापाक, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, 
शा.तां.वि, पुणे,जि.पुणे. कोल्हापूर. 
(Raq जागी) 
g श्री. पी. जी. कुमरे उपप्राचार्य, 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व ए.व्ही.टी.एस. औ. प्र. संस्था, 
प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, अकोला, अमरावती. 
जि. अकोला. (रिक्‍त जागी) 
७ श्री. पी. एन.जयस्वाल निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, बुलढाणा, प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, अकोला, 
जि.बुलढाणा. (श्री.कुमरे यांच्या बदलीने Rat 
होणाऱ्या जागी) 
¢ कु. एन.डी.पेंदाम प्राचार्य, 

(श्रीमती एन.के.मरसकोल्हे) औ. प्र. संस्था (मुलींची), 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, दादर, मुंबई-२८. 
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. (रिक्‍त जागी) 

९ कु.पी.पी.चव्हाण प्राचार्य, 
(श्रीमती शिंदे प्रतिभा सोमनाथ) औ. प्र.संस्था, नागोठाणे, जि.रायगड. 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, (मु) अमरावती . (रिक्‍त जागी) 
णि ० श्री. व्ही. के. टेके सहा. प्रशि. सल्लागार (वो, 
निरीक्षक, औ. प्र.संस्था, औंध, जि.पुणे. 
व्य.शि.व प्रशि, प्रा.का.,पुणे. (Raq जागी) 
वि १ श्री.नितीन केशवराम चौधरी निरीक्षक, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
शाळा वर्धा जि. वर्धा. प्रा.का., नागपूर. 
(रिक्‍त जागी) 
१२ श्री.पी. जी. गायकवाड मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, चिपळूण शा.तां. विद्यालय, पुणे. 
जि.रत्नागिरी. (श्रीमती राजगुरु यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 
१३ श्री.गणेश बाबुराव दंदे निरीक्षक, 
प्राचार्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
औ.प्र.संस्था, धर्माबाद, जि.नांदेड. प्रा.का., औरंगाबाद. 
(रिक्‍त जागी) 
१४ श्री. एस. एस. घोडके निरीक्षक, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
संचालनालय, मुंबई. प्रा.का., पुणे. 


(श्री.टेके यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५२)/व्यशि-१ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
क्र. असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
a २ ३ 
१५ श्री.शैलेंद्र ज्ञानलावडे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, शा.तं.मा. शाळा, नाशिक. 
दिंडोरी,जि.नाशिक. (रिक्‍त जागी) 
१६ श्री.विकास नामदेव आडे प्राचार्य, 
निरीक्षक, औ. प्र.संस्था, देसाईगंज, जि.गडचिरोली. 
व्य.शि. व प्र., प्रा.का., अमरावती (Raq जागी) 
१७ श्रीमती वेशाली कुंभाळे, प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, औ. प्र.संस्था, काटोल, जि.नागपूर. 
झासकीय तांत्रिक विद्यालय, (Raq जागी) 
वरोरा, जि.चंद्रपूर. 
१८ श्री.देशमाने पांडुरंग बाबुराव प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, औ. प्र.संस्था, लोणावळा, जि.पुणे. 
जामखेड, (रिक्‍त जागी) 
१९ Tt Feats WATS रांगणे निरीक्षक, 
निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, वर्धा. प्रा.का., नागपूर. 
(Raq जागी) 
२० श्रीमती. मेघना कुलकर्णी (जोशी) निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
मुख्याध्यापक B.A fa. , अहमदनगर, प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, सांगली. 
जि. अहमदनगर . (Raq जागी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी 
व प्रवासभत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 

४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व केलेल्या कार्यवाहीचा 
अनुपालन अहवाल झासनास तात्काळ सादर करावा. 

ष्‌. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०५१२१७४६५७०३ हा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
1 8॥॥-॥.॥॥॥.॥-॥:१000100000010100ा 


2,5.4.20=1 1 6b8d4fe32ec9c9F7 6988 1 0f585f3247df1 6981777aa4a590ca 


Milke 0 aa 
(STARTS शो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Skill Development And 


प्रति , 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.५२)/व्यशि-१ 


२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (Td), मुंबई-५१.(संचालकामार्फत) 

३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

४ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (संचालकांमार्फत). 

4) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (संचालकांमार्फत). 

६) मा.मंत्री (plied विकास व उद्योजकता) खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) मा.राज्यमंत्री (कौडाल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
(संचालकांमार्फत). 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

१०) सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 

११) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचाळलकांमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


